महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
शासन Sea क्रमांक : एमव्हीडी-०७२२/प्र.क्र.१८०/परि-४, दि. ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


आदेशा 


संदर्भ :- १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.असांस-२०२२/प्र.क्र.9६/का.१४२६, दि. २९.०६.२०२२. 
२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, दि. २३.०९.२०२२. 


उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २९/४/२०२२ रोजी प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार नियोजन विभागाच्या 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उप संचालक, गृह विभाग (परिवहन) हे १ पद पुर्नजिवित करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. 


२. गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
उक्त शासन निर्णयात उपरोक्त संदर्भ क्र. १ अन्वये निर्माण करण्यात आलेल्या पदाचा समावेश नसल्यामुळे आता 
परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवर महाराष्ट्र राज्य आर्थिक व सांख्यिकी सेवा संवर्ग (MSESS) मधील 
उपसंचालक (सांख्यिकी) हे पद या शासन आदेशान्वये निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. उप संचालक (सांख्यिकी) या पदावरील वेतन व भत्यांचा खर्च मागणी क्र. बी-३, ०० ००१, संचालन व 
प्रशासन, (09) परिवहन आयुक्‍त (०१) (09), आस्थपना- परिवहन आयुक्त, मुख्य लेखाशिर्ष २०४१ ००१८ (दत्तमत) 
(अनिवार्य, ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाळी आहरित करण्यात यावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०७११५६३३६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Dit ane by SAKA MENDHE GANA 
DN. IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
SARIKA MENDHE "चा 
2.5.4.20=355d31d0cf7bf8d02352945a1 1a765b0f536fe1adfdOff 
f4aad6f9dd87f3d76b, post ICode=400032, st=Maharasht 
rialNi be -D50DB68513E91376BA0547B675FDF1B1F3E1A 
G A N V | R B721046013C8F2C377536F96AC5, cn=SARIKA MENDHE 


Date: 2023.11.07 11:57:29 +05'30' 


(सारीका मेंढे TAR) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
१. प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. सह सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ अनुज्ञेयता)- १/२ मुंबई / नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 
६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी / अवर सचिव (का.१४२६, का.१४२७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती/परि-४. 


